मा. राज्यपाल महोदय यांच्या दि.२९.०८.२०१९ 
च्या अधिसूचनेनूसार अनुसूचित क्षेत्रातील 
१७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याच्या 
अनुषंगाने उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्र रहिवाशी 
दाखला देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन पूरकपत्रक क्रमांकः आविवि-२०२३/प्र.क्र.१३२/का-१४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ जून, २०२३ 


वाचा :- १) मा. राष्ट्रपती महोदय यांचे दि.०२ डिसेंबर,१९८५ अनुसूचित क्षेत्राबाबतची अधिसूचना 

२) मा.राज्यपाल महोदय यांचे अधसूचना क्र. १8/10/₹-१३०१६ (9)(2098)SchArea 
recruitments/IY4§,fe.2%.0% .2098. 

3) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.वहका २०२१/प्र.क्र.८८/का-१४ दि. १९ एप्रिल,२०२१ 

४ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.४२७/१६-ब, दि. ०१.०२.२०२३ 
व दि.१०.०५.२०२३. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.४२७/१६-ब, दि.२८.०२.२०२३. 

६) आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. आविवि २०२३/प्र.क्र.१३२/ का-१४ दि.१६ जून, 2023 


शासन पूरकपत्रक- 

वाचा मधील अनुक्रमांक ६ येथील शासन परिपत्रकान्वये मा. राज्यपाल महोदय यांच्या राज्याच्या 
अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबतच्या वाचा मधील अ.क्र.२ मधील 
दि.२९.०८.२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेमधील सरळ सेवेच्या पदभरतीसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या अनुसूचित 
जमातीच्या उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) रहिवासी दाखला हा संबंधित प्रकल्प कार्यालय एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प यांनी देण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. सदर परिपत्रकातील 
पेसा या शब्दामुळे सदर दाखला हा केवळ ग्रामिण भागापुरताच द्यावा किंवा कसे याबाबत विभागाकडे 
मार्गदर्शन करण्याबाबत विचारणा होत होती. 


सदर मार्गदर्शनाच्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, मा.राज्यपाल महोदय यांच्या 
दि.२९.०८.२०१९ च्या अधिसुचने Helles सरळ सेवेची १७ सवंर्गातील पदे ही राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रातील 
आहे. त्यामुळे या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना, सदर उमेदवार हा अनुसूचित 
क्षेत्रातील (ग्रामिण व शहरी) असल्याचा दाखला संबंधित प्रकल्प कार्यालय एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प यांनी विहित मुदतीत प्रस्तुत पदांच्या जाहिरातींच्या अटी शार्तीनूसार उपलब्ध करुन द्यावा. असे 
करतांना वाचा मधील अनुक्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये अनुसूचित क्षेत्रातील गावातून विभाजन होऊन 
नव्याने निर्माण झालेल्या गावांना अनुसूचित क्षेत्राचा लाभ देण्याबाबत निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा 
अवलंब करावा. 


शासन पूरकपत्रक क्रमांकः आविवि-२०२३/प्र.क्र.१३२/का-१४ 


सदर शासन पूरकपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥/95॥[॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर ळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२६१३२५४५८७२४ असा आहे. हे शासन पूरकपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SATISH ON rh CCN OF ACARI TH 


2.5.4,20=e13b027a7b550970150cf7dc69d276db3b1a6ebe3f71610fb5 
8550167628: 


VITHALRAO KOVE 2% 
(afeat कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मुंबई 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
) 
) 


AJ -O 


CC *N 


मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

qo) मा. मंत्री ( सर्व) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 

११) मा. संसद सदस्य (सर्व 

१२) मा. विधिमंडळ सदस्य (सर्व 

१३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१४) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१५) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१६) सर्व जिल्हाधिकारी 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१७) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास , ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती 

१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१९) सर्व उपविभागीय अधिकारी 

२०) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

29) सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
२२) निवड नस्ती.(का.१४) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


